“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२टक्के व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”- महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी 
सूतगिरणी मर्या, पेठवडगांव, जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२३. 
वाचा :- 
शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक १४.०३.२०२३. 


शुध्दीपत्रक :- 
वाचा येथील दिनांक १४ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामधील, परिच्छेद ५ मध्ये, 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, 
मुंबई-४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे, याऐवजी 
श्री.सु.ल.काठोळे, कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo 
०३२ यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे, असे वाचण्यात यावे. 
सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२५१३१९२५८२०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SURYAKANT 0 या. 
GOLE a - 
(सुर्यकांत गोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री Gear) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, स.प. व व. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TAIT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) शाखा व्यवस्थापक, बुलडाणा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी, बुलडाणा, शाखा लक्ष्मीपूरी, 
कोल्हापूर-२. 
१२) अध्यक्ष, महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, पेठवडगांव, जि.कोल्हापूर. 
१३) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (बो. 


